रा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१०६/पोल-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२ 
दिनांक : २३ जुलै २०२४. 
शासन आदेशा 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-याची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदावरुन, स्तंभ 
(४ मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव | विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) (४) 
“ . | अश्विनी रामदास जगताप पोलीस उप अधीक्षक, । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मुख्यालय, नांदेड कंधार उपविभाग, नांदेड 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/मा.न्यायाळय यांचे आदेश, कायदा व सुव्यवस्था इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित 
कार्यवाही करावी. 


3. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशींचा यथायोग्य विचार 
करुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्रधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8, हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७२३१३३२२५११२९ असा आहे. हा शासन आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebcc421d 
G O R A K H N AT H 084d8890fc37c8f673, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=E7B44D7 1 EACB46FA05 1532FB66A73DA715F6780 

33161C1162FA83F6713D03552, cn=SANDEEP GORAKHNATH 


DHAKANE Eee 
Date: 2024.07.23 13:44:21 +05'30' 


(संदीप गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन Sa क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१०६/पोल-१अ 


प्रत- 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नांदेड परिक्षेत्र. 

पोलीस अधीक्षक, नांदेड. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (WANT यहासंचाळलक;, महाराष्ट्र राज्या यांच्यागर्फत. 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


१) प्रधान महालेखापाल- (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


